सिडको महामंडळामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्था व 
अनुषंगिक कामकाजासाठी सिडको महामंडळाच्या 
आस्थापनेवर सहकार विभागातील अधिकारी 
/कर्मचारी यांची पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सिआयडी-३३२१/६०४/प्र.क्र.9३/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० एप्रिळ, 2023 


वाचा : शासन निर्णय क्र.सिआयडी-३३२१/६०४/प्र.क्र.७३/नवि-१०, fF.9.2.2023 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मध्ये “सहकार विभागाच्या आस्थापनेवर” 
या ऐवजी “ नगर विकास विभागांतर्गत सिडकोच्या आस्थापनेवर ” असे वाचावे. 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०४०६१७५२०२०४२५ असा आहे. सदरहू शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHINDE SUBRAO : प 
NARAYAN ० 
(सु. ना. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

५. मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद . 

७. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

८. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

९. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
१०.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सिआयडी-३३२१/६०४/प्र.क्र.७३/नवि-१० 


१२.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.व्यवस्थापकीय संचालक सिडको महामंडळ,नवी मुंबई 
१६.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
१७.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 
१८. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)-१/२, मुंबई/ नागपुर 
१९.संचालक व लेखा व कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
२०.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२१.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२२.निवड नस्ती (नवि-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


